तो मुलगा 
ज्याने पक्ष्यांची चित्रे काढली 


जॉन जेम्स ओंडोबोनची 


मेलिसा स्वीट 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


जॉन जेम्स ऑओंडोबोन एक असा मत्रगा 
होता ज्याला घरात राहण्याऐवजी घराच्या बाहेर 
राहायला जास्त आवडत असे. तो असा मलगा 
होता ज्याला फक्‍त पस्तकेच नाही तर 
पक्ष्यांच्या नैसर्गिकरित्या अभ्यास करण्यावर 
विश्‍वास ठेवत असे. आणि १८०४ च्या 
हिवाळ्यात तो एक असा मलगा होता ज्याने 
ठरवले की त्याच्या पेंसिल्वेनियाच्या घराजवळ 
घरटं करणारा छोटा पक्षी पढच्या वसंतात परत 
येईल की नाही याचा अभ्यास करायचा 


हिवाळा आणि पानगळ सरु झाली तेव्हा 
छोटया पक्ष्यांचे गायब होणे आणि वसंत 
क्रतमध्ये त्यांचे परत येणे हे एक रहस्य होते 
पक्ष्यांनी आपला हिवाळा कठे घालवला? आणि 


जेव्हा ते परत आले, तेव्हा ते परत त्याच 


तो मुलगा 
ज्याने पक्ष्यांची चित्र काढली 


जॉन जेम्स आंडोबोनची कहाणी 


मेलिसा स्वीट 
चित्र: जैकत्रीन डेविस 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


हे खरे होते की जॉन जेम्स इतर म॒ल्ांपेक्षा अधिक चांगले 
स्केटिंग करू शकतो, शिकार करू शकतो आणि सायकल चालव 
शकतो. हे देखील खरे होते की तो एका राजासारखा मिनिट 

आणि गॅव्होट्स नाच्‌ शकतो. तो सारंगी वाजव शकतो, तो प्रेम 
करू शकतो आणि तो तत्रवारीने लढ़ शकतो. पण सर्योदयापासन ६. 
सूर्यास्तापर्यंत पक्षी पाहण्यात त्यात्रा सर्वात जास्त आनंद ८:. 
वाटायचा बा. 1. 


ति 
जॉन जेम्सच्या सर्वात आनंदी आठवणी त्यांच्या वडिलांसोबत । 
फ्रान्समधील त्यांच्या घराजवळील जंगलात फिरण्याच्या होत्या. "| 
या फिरताना पापा ऑडोबोन पक्ष्यांबद्दल बोलत असत. त्यांचे “१ 
संदर रंग, त्यांचे संदर उड्डान आणि सर्वात आश्चर्यकारक - | 
प्रत्येक शरद क्ततोल त्यांचे रहस्यमय गायब होणे, त्यानंतर 
वसंत क्रतमध्ये त्यांचे खात्रीने परत येणे 


॥८,./ >. 2 


र, ८4 डु 2“ $४५२५” ..&. 


>> / 1) ///2-- 
षा | & / हऱश्े र्ट 
* >22./ / 


४४८ 


पेनसिल्व्हेनियामध्ये एप्रिल महिना होता आणि बर्फाचे तकडे 
अ अजूनही खोल खड्ड्यांत तरंगत होते. जॉन जेम्सने बर्फाळ खाडी 
भ ॥ 0 २ नक , पार केली. तो किनाऱ्यावर गेला आणि मग एका चनखडीच्या 
1 मब)! ” ,»_. गहेत पोहोचला. त्याला आज काय मिळणार असा प्रश्न पडला 
6 ' ». | वि । (४: होता त्याला फक्त पाच दिवसांपूर्वी सापडलेल्या प्य॒ पक्ष्याचे 
8... | ' 11]''१४' हि | रिकामे घरटे दिसले. तिथे काही असेल का 


पण आता जॉन जेम्स अठरा वर्षाचा झाला होता आणि आता तो हा | श्री हिं 
त्याच्या वडिलांपासून चार हजार मैल दूर अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनियाच्या क्य १ 
जंगलात एकटाच राहायला गेला होता. सहा महिन्यांपर्वीच त्याच्या 

वडिलांनी त्याला जहाजावर पाठवले होते. जहाज जॉन जेम्सला अमेरिकेत 

घेऊन गेले, जिथे तो खाडीच्या किनाऱ्यावर असलेल्या फार्महाऊसमध्ये 

राहणार होता. त्याच्या वडिलांनी त्याला इंग्रजी शिकण्यासाठी, कॉमर्स 

शिकण्यासाठी आणि अमेरिकेत पैसे कसे कमवायचे हे शिकण्यासाठी 

अमेरिकेत पाठवले. पण मख्यत्वे त्याने आपत्रा एकतलता एक मलगा ह 
अमेरिकेला अशासाठी पाठवला जेणेकरून जॉन जेम्सला नेपोलियनच्या अ 
य॒द्‌धात लढावे लाग नये. जॉन जेम्सला वाटले की तो क , । " 
आपल्या वडिलांना पन्हा भेटेल का? > 


-. मुर | 1“ ह , | "० 


८. न 
१6 नक 
४५७3 
“”“ क रै 
रि “ £ र्र * 
| ५. 
--<** ४ 8>“* 
त. ॥| क ) । 
*“ १५१६४ ४27* शु र १ 
५४7९/५ “***८ “८” कन . /?. 
क (४ - 
४” 1/4 022. - 
1, १. न १७52० | 
। 3 म 
ह ,। 


र 


4 1 | टि र 
> र ९ 1 म | वि 
कि १. वाळ क 
/ 
डर ॥। 


च 


फॅबी, फॅबी, फॅबी! पंखांच्या फडफड्यांनी जॉन जेम्सचे स्वागत केले शी 
प्य॒ फ्लायकॅचर पक्षी परत आले होते. मग एक मादी पक्षी धनष्यातून 

बाणाप्रमाणे गुहेतून उडन गेला. नर पक्षी, जो मोठा आणि गडद रंगाचा १ 4 
होता, त्याने जॉन जेम्सच्या डोक्यावर पंख फडफडवत्रे आणि आपल्या किट 

चोचीने हाक मारली: क्वाक! क्‍क्वाक ! क्‍क्वाक ! 


जॉन जेम्स गहेतन पळत स॒टला आणि 
खाडीजवळ बसला. त्याने प्य॒ पक्षी इबकी 
मारताना आणि उडताना पाहिले. हवेत 
उडताना ते किडे खात होते. मागच्या वर्षी 
तिथे घरटे बांधलेले हे तेच प्य॒ पक्षी 
असतील का? त्यातला आश्‍चर्य वाटले. 
पक्षी त्यांचा हिवाळा कोठे घालवतात? 
पुढच्या वसंत क्रतूत ते तिथे परत येतील 


का? 
|. आह य 


१ 1 
|॥ ् 40८ ४ /४८४-८४८//८५ १. 


10 (टल 


“ १ पि 


जॉन जेम्स जंगलातून घरी पळत स॒टला. "मॅडम थॉमस! मॅडम थॉमस!" 
त्यांच्या फार्महाऊसच्या स्वयंपाकघरात घसन त्यांनी आरडाओरड केली 
उत्साहात, "13 ४ 3 ॥€5 ०९५५!" त्याचे शब्द फ्रेंच भाषेत होते. मिसेस थॉमस ही 
त्याचे घरकाम करणारी होती, ज्याला पापा ओंडोबोन यांनी त्यांच्या अमेरिकन 
फार्महाऊस, मिल-ग्रोव्हची देखभाल करण्यासाठी नेमले होते. श्रीमती थॉमसने 
तिचा लांब लाकडी चमचा जॉन जेम्सच्या घाणेरड्या शजकडे वळवला आणि 
ताबडतोब ते काढन टाकत्रे आणि स॒कण्यासाठी आगीजवळ ठेवले 


पक्षी," जॉन जेम्स म्हणाला. "मी पक्षी पाहिले. दोन 
संदर पक्षी गहेत आहेत!"मिसेस थॉमसने भवया 
उंचावल्या. तिला तो उत्साही फ्रेंच मलगा हवा होता 
आणि तिल्रा हे देखील माहित होते की तो त्याच्या 
पॅशनबद्‌दल वेडा आहे. पक्षी! नेहमी पक्षी! सकाळी 
उठल्यापासन ते रात्री डोळे मिटेपर्यंत तो फक्‍त 
पक्ष्यांचाच विचार करत असे. त्याच्या वयाच्या 
मत्रासाठी ही खप विचित्र गोष्ट होती."मास्टर 
ओऑंडोबोन," श्रीमती थॉमसने खडसावले, "तुम्ही शेतीवर 
अधिक तक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि पक्ष्यांचा 
पाठलाग करणे थांबवा. ते तुमच्यासाठी, देवाच्या 
फायद्यासाठी चांगले होईल." 


पण जॉन जेम्सने त्यांचे ऐकत्रे नाही असे नाटक केले. तो सरळ त्याच्या | 
पोटमाळ्याच्या खोलीत गेला - त्याने त्याला त्याची आवडती खोली | 
म्हटले. प्रत्येक शेल्फ, प्रत्येक टेबलटॉप, मजल्याचा प्रत्येक इंच घरटे 
आणि अंडी, झाडाच्या फांद्या, दगड आणि लाइकन आणि पिसे आणि 
भ॒सा भरलेले पक्षी: रेडविंग्ज आणि ग्रेकल्स, खंड्या आणि सतार पक्षी 
इत्यादींनी झाकलेले होते. भिंती पेन्सिल आणि क्रेयॉनने काढलेल्या 
पक्ष्यांच्या रेखाचित्रांनी भरलेल्या होत्या, सर्व “रेखाचित्रांवर” स्वाक्षरी केली 
होती. दरवर्षी त्याच्या वाढदिवशी, जॉन जेम्स या पेंटिंगजचे प्नरावलोकन 
करायचा - त्याचे संपूर्ण वर्षभराचे काम - आणि नंतर त्या 
फायरप्लेसमध्ये जाळून टाकायचे! त्यांना आशा होती की एक दिवस तो 
त्यांची अद्भुत आणि मोल्यवान चित्रे तयार करू शकेल 


.... 
या 


वी क 


| 
र्त 2८८ 12222* 


१ ६९४८१४९८३५ ३-८३४ “८४ ४८१ देट*4 कदभ्ड क” --$0%./. 9८७१७. 
क 
श्व 


क 


| १ //:- 9 ६-प्स्स्शॉ र, हँ हे पक्षी संपूर्ण 
"च ९.» 228 पा हिवाळ्यात ह 
व ” पाण्यात बुडून ८. जे 
ह...” कळ - राहतात. 
व 
| 7 
/।॥ ४६ टॅ न 
र । पक्षी स्वतःला 34 ४१3 | 
जॉन जेम्स त्याच्या प्स्तकांच्या कपाटाकडे गेला त्या काळातील अनेक शास्त्रज्ञ अजूनही बदलतात, एका । 
जिथे त्याला त्याच्या वडिलांकडून भेट म्हणन अँरिस्टॉटलशी सहमत होते. त्यांच्या पक्ष्यापासून | 
मिळालेली नैसर्गिक इतिहासाची पस्तके होती म्हणण्यानसार, लहान पक्षी स्वतःला एका मोठ्या च्या 
हिवाळ्यात लहान पक्षी कठे राहतात? बॉलमध्ये एकत्र करतात, चोचीपासून चोच, पंख पक्ष्यामध्ये 
प्रत्येक वसंत क्रत ते त्याच्या जुन्या घरट्यांकडे परत ते पंख आणि पाय ते पाय आणि त्यांचा संपूर्ण 
जातात का? ही पस्तके लिहिणाऱ्या शास्त्रज्ञांचेही या हिवाळा पाण्याखाली गोठलेला घालवतात 
विषयावर एकमत नव्हते; प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या मच्छिमारांनीही अशा पक्ष्यांना त्यांच्या जाळ्यात 
कल्पना होत्या. अडकवण्याच्या गोष्टी सांगितल्या. 


पण जॉन जेम्सला कधीही पाण्यात 
अडकलेले पक्षी आढळले नाहीत. पण 
जॉन जेम्सने शास्त्रज्ञांनी सांगितलेल्या 
प्रत्येक गोष्टीवर विश्‍वास ठेवला नाही. 
का? त्यांच्यापैकी काहींचा असा विश्‍वास 
होता की प्रत्येक हिवाळ्यात पक्षी एका 
जातीतून दुसऱ्या जातीत बदलतात! रॉ. 
* आणि एका शास्त्रज्ञाने 
असा दावा केला की 
पक्षी प्रत्येक शरद क्रततील 
चंद्रार जातात आणि वसंत / 
क्रतमध्ये परत येतात - 


// पक्षी चंद्रावर 
प्रवास व 
करतात! | व 


दोन हजार वर्षांपुर्वी ग्रीक तत्त्वज्ञ अँरिस्टॉटलने या प्रश्‍नांची 
उत्तरे दिन्नी होती. ऐँरिस्टॉटल म्हणाल्रे की प्रत्येक शरद 
क्रततील सारसांचे मोठे कळप दक्षिणेकडे उड्डाण करतात 
आणि वसंत क्रतमध्ये परत येतात. पण लहान पक्षी 
स्थलांतरित होत नाहीत यावर त्यांचा विश्‍वास होता. अ 
अँरिस्टॉटलने लिहिले, लहान पक्षी संपर्ण हिवाळ्यात 
पाण्याखात्री किवा पोकळ लॉगमध्ये हायबरनेट करतात 


गेल्या त्यांच्या मते, त्या प्रवासात 
आठवड्यातच र पक्ष्यांना साठ दिवस 
माझ्या जाळ्यात लागतात! 


पक्ष्यांचा एक गट 
अडकला. 


जॉन जेम्सने वर्गात जास्त वेळ घालवला नाही आणि तो 
शाळेतील प्रत्येक परीक्षेत नापास झाला. पण तो स्वतःला 
निसर्गवादी मानत असे. त्यांनी निसर्गातील पक्ष्यांचा सखोल 
अभ्यास करून त्यांच्या सवयी आणि पद्धती जाणून घेतल्या. 


मी माझी पस्तके गहेत घेऊन जाईन, जॉन जेम्सने ठरवले. आणि त्याची 
पेन्सिल आणि कागदही तो घेऊन गेला. मी माझी बासरीही तिथे घेईन 
मी माझ्या गृहेत दररोज पक्ष्यांचा अभ्यास करेन. ते जसे आहेत तसे मी 
चित्रित करेन. आणि तो असा एक मलगा होता ज्याला घराबाहेर जास्त 
आवडत असे, त्याने तसे केले. 


आठवडाभरातच पक्ष्यांना जॉन जेम्सची सवय झाली. तो जना झाडाचा बंधा 
असल्याप्रमाणे पक्ष्यांनी बा घा वळ्या. बावा हो पान्यात जिवा 
काढत असे तेव्हा पक्षी आपल्या ओल्या मातीचे तकडे आणत. तो फ्रेंच 
कथा वाचत असताना पक्षी हिरवे शेवाळ आणायचे. तो त्याच्या बासरीवर स्र 
वाजवायचा आणि पक्षी आपत्री घरटी बनवण्यासाठी खाडीच्या काठी हंसाची 
पिसे गोळा करतील.लरवकरच पक्ष्यांचे कोरडे तपकिरी घरटे मऊ हिरव्या 
पत्लंगात बदलले. दरम्यान जॉन जेम्स पक्ष्यांच्या आवाजाचे अनकरण करायला 
शिकल्ना: फी-बी! फी-बी! 


वसंतानंतर उन्हाळा आला. उन्हाळ्यानंतर, हळहळ र । 
शरद क्रत॒ आला. जॉन जेम्सने दोन लहान पक्ष्यांचा शट 


जन्म पाहिला. तरुण पक्षी पहिल्यांदा उडताना 
पाहिल्यावर त्याला त्या छोट्या कटंबाचाच एक भाग 
वाट लागला.मग दिवस लहान होऊ लागले आणि 
शरद क्रततील हवा जाणव लागली. जॉन जेम्सला 
माहित होते की पक्षी लवकरच निघन जातील. पण 
ते परत येतील का? हे रहस्य त्याला कळायला हवे 
होते! हा प्रश्‍न आपल्या कटंबापासून दर असलेल्या 
मल्ासाठी खप महत्त्वाचा होता.त्या अंथरुणात 
पडन त्याने एक योजना तयार केली 


। र्‌ र > 
ळर र्ल 


दुसऱ्या दिवशी, जेव्हा आई आणि वडील 
पक्षी घरट्यापासून दूर होते, तेव्हा जॉन 
जेम्सने पक्ष्यांपैकी एक पक्षी उचलला. 
त्याने मध्यय॒गीन राजांबद्दल वाचले होते 
जे त्यांच्या बहमोल बाजांच्या पायात 
पट्ट्या (तार) बांधतात जेणेकरून हरवलेला 
बाज परत मिळवता येईल. पक्षी कठे जातो 
हे शोधण्यासाठी जंगली पक्ष्याच्या पायाला 
पट्टी किंवा धागा बांधता येईल का? ते 
काम यापूर्वी कधीही केले नव्हते, परंत 
जॉन जेम्सने तसा प्रयत्न करून बघितला 


त्याने खिशातन एक दोरी काढली आणि त्या पक्ष्याच्या पायाभोवती सैल बांधली. पक्ष्याने 
आपल्या चोचीने दोरी तोडली. दुसऱ्या दिवशी त्याने पक्ष्याच्या पायाभोवती दुसरी तार 
बांधली. मग, पक्ष्याने आपल्या चोचीने तार बाहेर काढली. शेवटी, जॉन जेम्स जवळच्या 
गावात पाच मैल चालत गेला आणि चांदीच्या बारीक धाग्यांनी विणलेली एक तार विकत 
घेतली. तो धागा मऊ आणि मजबत होता. मग त्याने प्रत्येक पक्ष्याच्या एका पायाला 
चांदीच्या धाग्याचा तुकडा बांधला.एका आठवड्यानंतर, पक्षी निघन गेले. 


्ध्ल 
ज़ 1 
*१९५५८/४, /*५१२२. 2०५७ ४7०४८4 


ऱ्ह 
कक ता 1” > 


खाडीचे पाणी आता गोठले होते. आणि प्रत्येक 
वेळी जॉन जेम्स रिकाम्या गुहेतून स्केटिंग 
करत असताना, त्याने त्या हजार 
वर्षांच्या जुन्या प्रश्‍नाचा विचार केला: लहान 
पक्षी कुठे जातात आणि वसंत क्र्‌तूमध्ये ते 
त्यांच्या जुन्या घरट्यांकडे परत जातात का ? 


संपूर्ण हिवाळ्यात, जॉन जेम्सने गुहेत बनवलेल्या पेन्सिल रेखांचित्रांमध्ये रंग 
भरण्याचे काम, त्याच्या प्रिय संग्रहालयात सरू ठेवले. त्याला आशा होती की 
त्याच्या पुढच्या वाढदिवशी त्याच्याकडे आगीपासून वाचवण्यासाठी एक किंवा 
दोन संदर चित्रे असतील. 


हळहळ दिवस मोठे होऊ लागले 


। | 
| । .. १ * । 
| | (1/ ./५ | | ४ खाडीवरील बर्फ तुटून वितळू लागला 
| | ॥ //॥ ॥८/* क ९ । भं 1” एके दिवशी सकाळी जॉन जेम्सला 
1 | | | | पक्ष्यांची हाक ऐक आली, फी-बी! फी- 
$ ॥॥। ।,/,. "| /,/// | बी!तो लगेच गुहेच्या दिशेने धावला 
| | 1/// / "॥॥॥/॥४/ मस्तक टेकून तो गुहेत शिरला 
॥॥ | १ | ॥ ॥1. | 
त, अरा 0८ 
| | 1 18 0, पण एकही मादी पक्षी धनुष्यातून बाणाप्रमाणे गृहेतून बाहेर पडला नाही 
| | । | 17 कोणत्याही नर पक्ष्याने त्यांचे पष फडकवले नाहीत किंवा जॉन जेम्सच्या 
। । | । डोक्यावर चोचीने आवाज काढला नाही. त्याऐवजी, पक्ष्यांनी जॉन जेम्सकडे 
। | । । । दुर्लक्ष केले जणू तो एक जुना झाडाचा बुंधा आहे. गुहेच्या आत आणि बाहेर 


उडणारे पक्षी जॉन जेम्सला कळले की त्याचे जने मित्र परत आले आहेत 
पण मागच्या क मलं कठे होती, आता मोठी झालीत ? तेही परत आले होते 
का? त्यांची हाक ऐकन तो जवळच्या जंगलात आणि बागांमध्ये त्यांचा शोध 

घेऊ लागला शी क्र 


बाहेर करणात, गवताच्या शेडमध्ये, त्याला दोन पक्षी घरटे बनवताना दिसले. | 
एकाच्या पायात चांदीचा धागा बांधला होता.नदीच्या पढे, एका पत्राखालून * 
त्याला आणखी दोन पक्षी घरट्यात राहणारे दिसले. आणि तिथेही एकाच्या 

पायात चांदीचा धागा बांधला होता. जॉन जेम्सना ओरडायचे होते, "हो! पक्षी 
त्यांच्या जन्या घरट्यांकडे परत जातात! आणि त्यांची पिल्ले जवळच घरटे 
बनवतात." पण त्याच्याबददल कोणी ऐकले नसेल? मी माझ्या वडिलांना 

लिहीन, जेम्सने ठरवले. मी अमेरिकेत जे शिकलो ते मी त्यांना सांगेन. आणि 
जेव्हा मी मोठा होतो. मला माझ्या शोधाबद्दल संपूर्ण जगाला सांगण्याचा मार्ग 
सापडेल. मग तो त्याची पेन्सिल, कागद आणि बासरी गोळा करण्यासाठी 

/ त्याच्या घरी परत धावला. धावतच त्याने "फी-बी' फी-बी' अशी हाक दिली. 


शच; 
"८4८ य 2 


“& 
८”-<५4८८४८ क्रॅव्ट टी ८24: ८“*<-.<न्् ८€४८&> शू 222 


व 4८६/०/८८- ४“ हक 6266 क्र 20222 शर्ट 
८ “८८८५४८८. ,३८८//८८ “२ रड ८/ल्ह&>.५»८/- “> 
हट ४ “८८८ >“ टं ५८८... (2८८४. 


५.४.» 3 ४0. 


जॉन जेम्स ऑडुबॉनच्या बाबत 


पक्ष्याच्या पायाला स्ट्रिंग किंवा बँड बांधणे-म्हणजेच, पक्ष्याच्या हालचालीचा 
मागोवा घेण्यासाठी त्याच्या पायाभोवती एक टॅग बांधणे-ओऑडोबोनच्या काळातील 
एक अभिनव आणि नवीन कल्पना होती. खरं तर,१८०४ मध्ये, जॉन जेम्स हा 
उत्तर अमेरिकेतील पहिला व्यक्‍ती होता ज्याने पक्ष्याला तार बांधली. त्याच्या 
साध्या प्रयोगाने एक जटिल सिद्धांत सिद्ध करण्यास मदत केली: अनेक पक्षी 
दरवर्षी त्याच घरट्यात परत येतात आणि त्यांची संतती जवळपास घरटे 
बनवतात. या वर्तनाला "घरगती" असे म्हणतात. ऑडोबोनच्या प्रयोगाबददल 
उर्वरित जगाला माहिती मिळाली जेव्हा त्यांनी त्यांच्या "ऑर्निथॉलॉजिकल 
बायोग्राफी" या प्स्तकात याबद्दल लिहिले. नंतर, विसाव्या शतकात, शास्त्रज्ञांनी 
पक्षी-बँडिंगचा वापर करून हे सिद्ध केत्रे की ल्हान पक्षी देखील स्थलांतर 
करतात. या पस्तकाची कथा संपल्यानंतर थोड्याच वेळात जॉन जेम्स 
फ्रान्समध्ये आपल्या वडिलांच्या घरी परतला. कदाचित पक्ष्यांप्रमाणे त्यांलाही 
घराची ओढा वाटली असावी. पण एक वर्षानंतर, त्याने आपल्या "जीवन मित्र" 
पापा ओंडोबोनचा निरोप घेतला आणि परत अमेरिकेला गेला. वडिलांना 
पाहण्याची ही शेवटची वेळ होती.तरुण जॉन जेम्स हा जगातील सर्वात मोठा 
पक्षी चित्रकार बनला. पक्ष्यांची लाइफ साइज पेंटिंग्ज तयार करणारा तो पहिला 
व्यक्‍ती बनला, ज्यात त्यांना शिकार, श्रंगार, लढाई आणि उडता दर्शविले गेले 
त्याच्या क्रांतिकारी चित्रांनी दोन प्रकारच्या प्रेक्षकांना आनंद दिला - शास्त्रज्ञ, जे 
त्याच्या चित्रांच्या अच्‌कतेकडे आणि तपशीलांकडे आकर्षित झाले आणि सामान्य 
लोक, ज्यांनी त्याच्या पक्ष्यांच्या सौंदर्याचा आनंद घेतला 


ओऑडोबोनने आपल्या गहेत पक्ष्यांची शेकडो रेखाचित्रे काढली, परंत त्यापैकी 
एकही टिकले नाही. त्याने १८२५ च्या सुमारास लईझियानामध्ये प्यू 
फ्त्रायकेचर (त्याला ईस्टर्न फोबी म्हटले) जलरंगात रंगवले. 


। स्त्रोत टीप 


कथा लिहिताना, मी प्रामख्याने "ऑर्निथॉलॉजिकल बायोग्राफी" आणि 
शर्ली-स्ट्रेशिन्स्की यांच्या "ऑडबोन: लाइफ अँड आर्ट इन द अमेरिकन 
वाइल्डरनेस" या पस्तकांवर लक्ष केंद्रित केले. या कथेत समाविष्ट केलेला 
जवळजवळ प्रत्येक तपशील या दोन प॒स्तकांमध्ये लिहिलेला आहे 
ऑडोबॉनने त्याच्या वाढदिवशी त्याच्या सरुवातीच्या अनेक पेंटिंग्ज 
जाळल्या. त्याने चांदीचा धागा कोठन विकत घेतला हा एक अनुमानाचा 
विषय आहे, परंत ऑडबॉन नियमितपणे पाच मैल चालत जवळच्या गावात 
नॉरिस्टाउनला जात असे. आणि हे जवळजवळ निश्‍चित आहे की श्रीमती 
थॉमस एक शांत क्वेकर होत्या आणि बहधा त्यांच्या शिवणकामाच्या 
टोपलीत चांदीचा धागा होता. ऑडोबॉनने अँरिस्टॉटलचे लेखन वाचले का? 


यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. पापा ऑडोबोन यांना भेटवस्तू 


म्हणन पस्तके देणे आवडते आणि हे शक्य आहे की त्यांनी आपल्या 
मलाला दिलेल्या नैसर्गिक इतिहासाच्या प्स्तकांपैकी एकामध्ये पक्ष्यांच्या 
स्थलांतर आणि हायबरनेशनवरील प्राचीन ग्रीक सिदधांतांचा समावेश 


“च. 
्व्लॅ 


असावा 


४ 


१,%९०७॥ 
कलाकाराची सोत नोंद र न्न्व्व्व्व्ज्ञ्ड 


मिल-ग्रोव्ह, पेनसिल्व्हेनिया मधील घर आणि जमीन जिथे कथा घडली 
होती. आता तो ऑओंडोबोन वन्यजीव अभयारण्याचा भाग आहे. मी तिथे 
काही दिवस चित्रे बघत घालवले. मी तिथल्या जंगलात हिंडलो आणि 
पक्ष्यांची काही छायाचित्रेही काढली. तेथील प्रशासक आणि क्यरेटर 
अँलन गेहरेट यांनी संयमाने माझ्या प्रश्‍नांची उत्तरे दिली आणि मला 
मळ कागदपत्रे दाखवली. त्याबददल त्याचे आभार. नंतर मी केंटकीच्या 
हेंडरसन येथील जॉन जेम्स ऑडोबोन स्टेट पार्कलाही भेट दिली 
तिथल्या म्य॒झियममध्ये मला ओंडोबोनच्या जीवनाशी संबंधित इतर 
अनेक कलाकती आणि कला पाहायला मिळाल्या. माझ्या संशोधनात 
मला मदत केल्याबद्दल तेथील क्य्रेटर डॉन बोरमन यांचे आभार. मी 
पक्ष्यांची गाणी एफ म्हणन ओळखली. श्यूलर मॅथ्यजच्या "फिल्ड बक 
ऑफ वाइल्ड बईस अँड देअर म्युझिक" मधन.माझ्यावर त्याचे परिणाम 
आशचर्यकारकपणे होते. ऑडोबोनच्या 


शाई, पेन्सिल आणि कोलाजसह टविन-रॉकर हॅँडमेड पेपर्स आणि 
अँटिक पेपर्सवर ही कला तयार केली गेली. 


कक म 
नळ 


र ळी तळ 


